राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
पात्र शिधापत्रिकाधारकांना आगामी दिवाळी 
सणानिमित्त सहा शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला 
शिधाजिन्नस संच “आनंदाचा शिधा” वितरण 
करण्याबाबतची कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.५०/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-२०१५/प्र.क्र.१००/नापु-२२, दिनांक २४ जुले, २०१५ 
२) उद्योग ,उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. भाखं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग -॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर,२०१६. 
३) शासन निर्णय क्रमांक राभादु-१०१७/प्र.क्र.७०/नापु-३१, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७. 
४) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-नापु/५०.क्र.प्र/२०२३-२२,दिनांक 3 ऑक्टोबर,२०२३ 


परिपत्रक :- 


विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०३.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा 
अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्यातील लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील अंत्योदय अन्न 
योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व 
जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील 
(एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना आगामी सन २०२३ मधील दिवाळी सणानिमित्त १ 
किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल व प्रत्येकी अर्धा किलो या परिमाणात रवा, चनाडाळ, मैदा व पोहा असे 
६ शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला शिधाजिन्नस संच “आनंदाचा शिधा” दि. २५ ऑक्टोबर, २०२३ पासून 
दि. ३० नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंत ई-पॉस प्रणालीद्वारे ₹ १००/- प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत 
करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


त्यानुषंगाने पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधाजिन्नस संचांचे वितरण करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे 
सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१. राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब 
तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा 
१४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) होतकरी शिधापत्रिकाधारकांना १ किलो 
साखर, १ लिटर खाद्यतेल व प्रत्येकी अर्धा किलो या परिमाणात रवा, चनाडाळ, मैदा व पोहा असे ६ 
शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला शिधाजिन्नस संच प्रति शिधापत्रिका ई-पॉस प्रणालीद्वारे प्रति संच 
₹ १००/- या दराने वितरीत करावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.५०/ना.पु.२२ 


२. जस्ट किचन प्रा.लि व इंडो अलाईड प्रोटीन फुड प्रा. लि., या पुरवठादारांकडून पुरवठा 
करावयाच्या शिधाजिन्नस संचांच्या जिल्हानिहाय संख्येचे अनुक्रमे परिशिष्ट १ व २ सोबत जोडलेले 
आहे. सदर संख्येच्या मर्यादेत जस्ट किचन प्रा.लि. व इंडो अलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि. यांनी 
शिधाजिन्नस संच संबंधित तालुका गोदामांपर्यंत विहित मुदतीत पोहोचवावेत. 

ce गोदामात येणारी शिधाजिन्नस आवक तसेच रास्त भाव दुकानात पाठवण्यात येणारे 
शिधाजिन्नस यांची नोंद online पद्धतीनेच ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार AePDS पोर्टलवर योग्य 
त्या नोंदी घेण्याची दक्षता घ्यावी. 

8. जिल्ह्याकरीता आवश्‍यक असणारे पुरवठादाराकडून प्राप्त होणारे शिधाजिन्नस तालुका 
गोदामांमध्ये व्यवस्थितरीत्या उतरवून घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी / 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांची राहील. शिधाजिन्नस उतरविण्याकरीता येणाऱ्या 
हमाली खर्चाचे प्रदान विभागाकडून करण्यात येईल. त्यानुषंगाने सदर देयके वित्तीय सल्लागार व 
उपसचिव यांना सादर करण्यात यावीत. 


षु. शिधाजिन्नस संचात समाविष्ट शिधाजिन्नस खराब होण्याची/ खाण्यास अयोग्य होण्याची 
मुदत (expiry date) साखर, चना डाळ, पोहा, खाद्यतेळ याकरीता कमीतकमी ४ महिन्यांची व मैदा, 
रवा याकरीता कमीतकमी ३ महिन्यांची असल्याची खात्री करूनच पुरवठादाराकडून शिधाजिन्नस 
संच स्विकारण्यात यावेत. 


Gi शिधाजिन्नस संचात समाविष्ट शिधाजिन्नस FSSAl मानकाची पूर्तता करीत असल्याचे 
NABL अधिकृत प्रयोगशाळेचे प्रमाणपत्र पुरवठादाराकडून प्राप्त करुन घेऊन तद्‌नंतरच 
शिधाजिन्नस संच स्विकारण्यात यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत निकृष्ट दर्जाचे शिधाजिन्नस / 
शिधाजिन्नस संच स्वीकारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. 

0. पुरवठादाराकडून तालुका गोदामात शिधाजिन्नस संच प्राप्त झाल्यावर, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांनी स्वत: अथवा तहसिलदार यांच्यापेक्षा 
कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून शिधाजिन्नस संचाची पुरवठादाराच्या 
प्रतिनिधीसमोर याहच्छिकपणे (randomly) नमुने गोळा करावेत. सदर नमुन्यांची NABL अधिकृत 
प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. सदर तपासणीअंती नमुना विहित निकषांची पुर्तता करीत नसल्याचे 
आढळल्यास, पुरवठादारास तात्काळ अवगत करून संबंधित शिधाजिन्नस संचाचा साठा (Lot) 
बदलून घेण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

ह सदर शिधाजिन्नस संच प्रति संच ₹१००/- या दराने वितरीत करावयाचे आहेत. सदर 
विक्रीपोटी प्राप्त होणारी रक्‍कम रास्तभाव दुकानदारांनी मार्जिन वजा करुन उर्वरित रक्‍कम 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी / उप नियंत्रक यांच्याकडे शिधाजिन्नस 
संचांच्या वितरणानंतर ७ दिवसांत जमा करावी. सदर शिधाजिन्नस संचांची विक्री करण्याकरिता 
संदर्भाधीन दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार रास्तभाव दुकानदारांना 
माजिन देय राहील. तसेच शिधाजिन्नस संच वितरणाचा कालावधी विचारात घेता, दि.२५.१०.२०२३ 
ते दि.३०.११.२०२३ या कालावधीत संपूर्ण शिधाजिन्नस संचांचे वितरण करण्याबाबत रास्तभाव 
दुकानदारांना सूचित करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.५०/ना.पु.२२ 


द जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दिवाळी सणानिमित्त वितरीत करावयाच्या 
शिधाजिन्नस संच "आनंदाचा शिधा” योजनेचा लाभ सुनिश्चित करण्याकरीता, या योजनेबाबतची 
जनजागृती करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ 
उप नियंत्रक यांनी करावी. 
१०. जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांनी त्यांच्या 
जिल्ह्याकरिता प्राप्त व वितरीत होणाऱ्या शिधाजिन्नस संचांची माहिती शासनास वेळोवेळी उपलब्ध 
करुन द्यावी व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
११. प्रस्तुत शिधाजिन्नस संचांच्या खरेदीसाठी जस्ट किचन प्रा. लि. व इंडो अलाईड प्रोटीन 
फुड्स प्रा. लि. यांच्याशी करारनामा करण्याबाबत वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयास 
विभागाचे पत्र क्र. अधापू-२०२३/प्र.क्र ५०/नापू-२२ दि.१९.१०.२०२३ अन्वये कळविण्यात आले 
आहे. त्यानुसार वित्तीय सछ़ागार व उपसचिव यांनी कार्यवाही करावी. 
१२. जस्ट किचन प्रा. लि. व इंडो अलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि. यांनी शासनास पुढील 
मुक्याबाबतची माहिती दररोज napu22.mhpds@mah.gov.in या ई-मेल वर तसेच वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव यांना सादर करावी :- 

अ) शासनाने विहीत केलेल्या ठिकाणी (ठिकाणांच्या नावांसह) पोहोच केळेळे शिधाजिन्नस संच. 

ब) निविदाधारकाकडे / इंडो अलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि. / जस्ट किचन प्रा. लि. यांच्याकडे 
शिल्लक राहिलेले शिधाजिन्नस संच. 
१३. उपरोक्त कार्यपद्धतीनुसार सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाहीमध्ये 
कोणत्याही प्रकारे कसूर झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी 
नोंद घ्यावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१०१९१४१०३५५५०६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEPARTMENT, 

2.5.4.20=19e4a6ac47 1 ded0614da7ea31c20099ea471d8436 
PRASHANT oe aerate यी 

st=Mahai a, 

sel -C3DA775EEDF3E67170F45DF66F5DEAC516 

col \4176D3BEBB60CCAD385, cn=NETRA 

PRASHANT MANKAME 


Date: 2023.10.19 14:13:16 +05'30" 


(नेत्रा मानकामे) 
शासनाच्या उप सचिव 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.५०/ना.पु.२२ 


७. 
Cs 


-O 
की 
se 


ae 


28. 
३०. 


सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 


. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 

. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 

. सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 

. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

. सर्व कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२५. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 


( 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
( 


सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 


RoR किचन प्रा.लि, क्र.१०१/१, १०१/२, १०२ कापसी बुद्रुक, ता.कामटी, जि.नागपुर-४४११०४. 


RR. 
33. 


इंडो अलाईड प्रोटीन फुड प्रा. लि., ३३/२डी/२ई, महाळुंगे, चाकण, पुणे-४१०५०१. 
निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.५०/ना.पु.२२ 


जस्ट किचन प्रा.लि., यांनी पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस संचांची 
जिल्हानिहाय संख्या 


परिशिष्ट -१ 


पुरवठा करावयाच्या 
शिधाजिन्नस संचांची संख्या 
(मागणीच्या प्रमाणात) 


Nashik 795436 


Sangli 406760 
Chhatrapati 545488 
Sambhajinagar 


Jalna 346959 
Nanded 562851 
Parbhani 308831 
Latur 406035 
Hingoli | 212052 
Amravati 537595 
Washim 248265 
Akola 325909 
Buldana 480618 
Yavatmal 532024 
Nagpur DSO 418745 
Nagpur FDO 387000 
Wardha 284476 
Bhandara 237420 
Gondia 242012 
Chandrapur 414693 
Gadchiroli 215427 


7908595 


1 
2 
3 
4 | 
5 
6 
7 
| 8 | 
| 9 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.५०/ना.पु.२२ 


इंडो अलाईड प्रोटीन फुड प्रा. लि., यांनी पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस 
संचांची जिल्हानिहाय संख्या 


परिशिष्ट-२ 


पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस 
संचांची संख्या (मागणीच्या 
प्रमाणात) 


A Region Parel 124492 
D Region Andheri 171299 
E Region Wadala 416224 
F Region Thane 620000 
G Region Kandivali 222388 
Thane 150654 
Palghar 381611 
Raigad 430081 
Ratnagiri 253144 
Sindhudurg 156346 
Dhule 304625 
Jalgaon 612760 
Nandurbar 267200 
Ahmadnagar 674159 
Pune DSO 576949 
Pune FDO 323456 
Solapur DSO 380180 
Solapur FDO 117100 
Kolhapur 565796 
Satara 393242 
Beed 491063 
Dharashiv 292354 


7925123 


२> SIN NA! (५ | ज> | (७) | dN | = 


—_ 
—) 


—_ 
— 


—_ 
nN 


— 
io) 


— 
र्न 


णो 
(आ 


—_ 
N 


— 
ऱ्य 


लये 
RH 


—_ 
\o 


bh 
— 


nN 
—_ 


nN 
nN 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


